सन २०२०-२१ या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी तरतूद 
(दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत) 
मागणी क्रमांक व्ही-५,"६४२५-सहकारासाठी कर्ज ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- आसुअं/प्रत्यर्पि-२२२०/(प्र.क्र.१००/२०२०)/१७स 
दालन क्रमांक-६, तळ मजला, (विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१५ मार्च, २०२१ 


शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक Ay “६४२५- 


सहकारासाठी कर्जे “या लेखाशीर्षाखाळी एकूण अनुदानापैकी कार्यक्रमांतर्गत रु.१२५,११,१४,०००/- (अक्षरी रुपये 


एकशे पंचवीस कोटी अकरा लाख चौदा हजार मात्र) (दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये 


प्रत्यार्षित केळेली रक्‍कम विशोष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०४२२१६५९०१५००२ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, . 
SEEMA BABANRAO 


JADHAV 


(सी. ब. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महालेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. मा. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

७. मा.प्रधान सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२, 

८. मा अपर मुख्य सचिव (सहकार) सहकार, पणन J Talay विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२, 

९. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. पणन संचालक, पणन संचालनालय, पुणे, 

११. संचालक ,वस््रोद्योग संचालनालय,नागपूर, 

१२. सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (२स/१स/३स/१०स/टेक्स-१) सहकार,पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१५. निवडनस्ती का.क्र.(१७स). 


विवरणपत्र -2 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअँ/प्रत्यपि-२२२०/(प्र.क्र.१००/२०२०)/१७स दि.१५.३.२०२१ चे सहपत्र 
सन २०२०-२९ या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यार्पित (समर्पित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक- व्ही-५,६४२५,सहकारासाठी कर्जे (बचत)(-) रक्‍कम असणा-या (कार्यक्रमांतर्गत) योजना 
(रुपये हजारात) 


सन २०२०-२९ च् 
अर्थसंकल्पिय अंदाज किंवा 


वल वलड ea 


ise अतर सहकरी त्याना फे सन २०२०-२१ च्या कापूस खरेदी हंगामात खुल्या बाजारातील कापसाचा दर 
Z : हा हंगामाच्या शेवटास किमान हमी दरापेक्षा जास्त झाल्याने महाराष्ट्र राज्य 
मुळ तरतूद १८६५८९४ -९३२९४७ ९२३२९४७ महातवाकडे 
a i igh oe सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाकडे हमीदराने विक्रीसाठी कापसाची 
हमीदराने विक्रीसाठी कापसाची आवक कमी झाली त्यामुळे तरतूद अखर्चित. 
मुळ तरतूद १५०००० -१२८१६४ २१८३६ विदर्भ, मराठवाडा बरिभागातील प्रस्ताव प्राप्त न झाल्याने, तरतूद अखर्चित. 
१०८,इतर सहकारी संस्थांना कर्जे , रक्कमेचे प्रस्ताव प्राप्त झाले होते.मात्र तरतृद अपूरी असल्याने तसेच 
(०३)(०१) (६४२५ ०१४४) मुळ तरतूद ४०००० 'कोणत्याही कारखान्याच्या प्रस्तावातील रकमेचे बिनव्याजी कर्जात पुर्णत 
रुपांतर होऊ शकत नसल्याने शासन स्तरावर प्रस्ताव अमान्य करण्यात आला 


मुळ तरतूद लाक्षणिक तरतूद असल्याने तरतूद अखचित. 


मुळ तरतूद लाक्षणिक तरतूद असल्याने तरतूद अखर्चित. 


Agee am मुळ तरतूद दि.३१.३.२०२९१ पर्यंत प्रस्तावास मा.मंत्री महोदयांची मंजूरी प्राप्त न झाल्याने 
४२५ ०२१५) 
प्हमारासाठा १. aida पविम ची नव्याने दि.३१.३.२१ पय 
१०८,इतर सहकारी संस्थांना कर्जे , मुळ तरतूद मान्यता प्राप्त नसल्याने व दुस-या प्रस्तावाबाबत आयुक्‍तालयाकडून 
(०४)(०८) (६४२५ ०५६५) आवश्यक माहिती प्राप्त न झाल्याने तरतूद अखर्चित. 


रस्कृत ) 
Pee se a eee RRA 


भांडबलासाठी सीमांत कर्ज(रा.स.वि.म.) 


sera a re ae ae 


